राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षणाचा 
आराखडा तयार करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- बीजीटी-१०१७/प्र.क्र.१४/ राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ फेब्रुवारी, २०१७. 


शासन ज्ञापन :- 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत 


प्रशिक्षण देण्यापूर्वी या विभागातील सर्व संवर्गातील कार्यरत कर्मचारी यांचा आढावा घेऊन त्याबाबत 


प्रशिक्षणाची मांडणी करणे तसेच या विभागाच्या प्रशिक्षण गरजा लक्षात घेऊन प्रत्येक कर्मचा-यास 


त्याच्या कामकाजाच्या स्वरूपानुसार वर्षभरातून किमान एकदा प्रशिक्षण उपलब्ध होईल अशा, 


पध्दतीने प्रशिक्षण आराखडा तयार करून देणेबाबत, महासंचालक, Aral, पुणे यांना कळविले 


असता यशदा, पुणे येथील संचालक, राज्य नागरी विकास संस्था व समन्वयक गृह विभाग (डॉ.सुनिल 


धापटे) यांनी प्रशिक्षणाच्या गरजा शोधण्यासाठी अंदाजित रू.५.०० लक्ष तसेच प्रशिक्षण गरजांच्या 


आधारे प्रशिक्षण आराखडा तयार करणे व प्रशिक्षण साहित्य तयार करणे यासाठी अंदाजित रू.१०.०० 


लक्ष खर्च अपेक्षित असलेबाबत आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 


कळविलेळे आहे. आयुक्‍त कार्यालयाने सदर खर्चास मान्यता देणेबाबत शासनास प्रस्तावित केलेले 


आहे. 


२. त्यास अनुसरून, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षणाच्या 


गरजा शोधणे यासाठी येणा-या अंदाजित रू.५.०० लक्ष त्याचप्रमाणे, प्रशिक्षणाच्या गरजांच्या 


आधारावर प्रशिक्षणाचा आराखडा तयार करणे व प्रशिक्षण साहित्य तयार करणे यासाठी येणा-या 


अंदाजित रू.१०.०० लक्ष खर्चासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च “ गृह विभाग, मागणी क्र.बी-२, मुख्य लेखाशिर्ष--२०३९, राज्य 


उत्पादन शुल्क, (०२) आस्थापना व प्रतिबंध, (०२) (०१) आस्थापना-- निरीक्षण व प्रतिबंधक दत्तमत 


(२०३९ ००३२-२८ व्यावसायिक सेवा” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाकरिता 


मंजूर केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-१०१७/प्र.क्र.१४/ राउशु-१ 


४. प्रस्तुत ज्ञापन, वित्त विभाग, शासन निर्णय, विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 


दि.१७.०४.२०१५ मधीळ उपविभाग चार येथील अनु.क्र.१० अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकारांस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. प्रस्तुत ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७०२१६१३१२३६५३२९ असा आहे. हे 


ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dilip J Saedmekhe 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Section 
Officer, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ene 2.5.4.20=5¢22eb48b36977859e2ada92f034598ccObc8 

D | | | p J S h ed mM e kh e 511f0527da968636a6b9d9e 1 0f0, 
serialNumber=5603a72ffdb1 ef7b928b7c0a641bd1c8 
ef4b36aa6a8fd21a86271888a24f9803, cn=Dilip J 
Shedmekhe 
Date: 2017.02.16 13:15:14 +05'30' 


(दि. ज. 13a) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. संचालक, यशदा, पुणे. 
३. संचालक (डॉ.सुनिळल धापटे), राज्य नागरी विकास संस्था व समन्वयक गृह विभाग, 
यशदा, पुणे. 
४. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (राउशु-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


